नियोजन विभागाच्या "मानव विकास 
कार्यक्रम" अंतर्गत निर्माण करण्यात 
आलेल्या ९५ पदांना दि. २८ फेब्रुवारी, 
२०२५ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ३० सप्टेंबर, २०२४ 
वाचा : १. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: ममावि-२००६/प्र.क्र.२०/ का.१४१३, दि.२९ जून, २००६ 
२. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: माविमि-२०१०/प्र.क्र.८१/ का.१४१८, दि.१९ जुले, २०११ 
३. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: संकीर्ण-२०११/प्र.क्र.१२१/ का.१४१८, दि.११ नोव्हेंबर, २०११ 
४. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: माविका-२०१३/प्र.क्र.१२३/ का.१४१८, दि.३० जून, २०१४ 
५. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: माविका-२०१४/प्र.क्र.६४/ का.१४१८, दि.२७ ऑगस्ट, 2098 
६. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ. पु.क., दि .३१ऑगस्ट, २०२० 
७. नियोजन विभाग, शासन निर्णय,क्रमांक: माविका-२०१६/प्र.क्र.१/ का.१४१८, दि.८सप्टेंबर , २०२० 
८. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ. पु.क., दि .१५ फेब्रुवारी, २०२१ 
९. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८, दि.२३ फेब्रुवारी,२०२१ 
१०. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१० ऑगस्ट,२०२१ 
११. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८, दि.३० ऑगस्ट,२०२१ 
१२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. २२ फेब्रुवारी,२०२२ 
१३. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८, दि.२८ फेब्रुवारी,२०२२ 
१४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १८ ऑगस्ट,२०२२ 
१५. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८, दि. २४ ऑगस्ट, २०२२ 
१६. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. माविका-२०२२/प्र.क्र.४१/का.१४१८, दि. २८ नोव्हेंबर,२०२२ 
१७. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०८ फेब्रुवारी,२०२३ 
१८. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८, दि. १३ फेब्रुवारी,२०२३ 
१९. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ३१ ऑगस्ट, 2023 
२०. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८, दि. ६ सप्टेंबर,२०२३ 
२१. नियोजन विभाग, शासन शुध्दिपत्रक क्र. माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८, दि. १८ सप्टेंबर,२०२३ 
२२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. २१ फेब्रुवारी, २०२४ 
२३. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८, दि. ०१ मार्च,२०२४ 
२४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०६ सप्टेंबर, २०२४ 


शासन निर्णय : 


नियोजन विभागाचे उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. २२ येथील शासन 
निर्णयान्वये मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या ९५ पदांना मानव विकास 
कार्यक्रम चाळू असे पर्यंत किंवा अधिकतम दि. ३१ ऑगस्ट,२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आळी 


होती. 


2. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०६ सप्टेंबर, २०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन; मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या ९५ पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते 
दि.२८.०२.२०२५ या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर पदांचा सविस्तर 
तपज्लील परिशिष्ट -(अ) मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. 

३. नियोजन विभागाच्या “मानव विकास कार्यक्रम” अंतर्गत ९५ पदे निर्माण करण्यात 
आली आहेत. सदर मुदतवाढ दिलेल्या या ९५ पदांवरील होणारा खर्च "मागणी क्रमांक ओ- 
१,२०५३ जिल्हा प्रशासन,००,०९३ जिल्हा आस्थापना,(०४), आयुक्‍त, छत्रपती संभाजीनगर (०४) 
(09) मानव विकास निर्देशांक वृद्धी करणे (कार्यक्रम) (20439239) दत्तमत" या लेखाशीर्षाखालील 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


8. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर 
शासन Puy उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक 
२०२४०९३०१४४४३२०३१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NEHA NANDKUMAR 
HUMRASKAR 


(नेहा FARAH) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 
२. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२ , मुंबई /नागपूर 
३. आयुक्त (मानव विकास), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय 
४. विभागीय आयुक्त (सर्व) 
५. जिल्हाधिकारी (सवी 
६. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, बांद्रा (Fd), Fas 
७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
qo, surged (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सवी 
११. सहसचिव/उपसचिव (सर्व, नियोजन विभाग,मंत्राळय,मुंबई 


१२. जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास), मानव विकास समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय (सवी 


१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 
१४. निवड नस्ती. 


परिशिष्ट- (आ) 


मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या पदांचा तपशील 


अक्र आयुक्‍त Se a eal लेखा सहायक जिल्हा os ae सांख्यिकी लिपिक | शिपाई एकूण 
कार्यालय यु सह संचाळक Be अधिकारी | नियोजन अधिकारी | लेखक सहायक कू 
अधिकारी अधिकारी 
| a | पालघर १ १ १ १ ४ 
2 | am q q q 3 
3 | रायगड q q 
| ४ | सिंधुदुर्ग १ १ 
५ | नाशिक १ १ १ १ 8 
६ | ya q q q १ ४ 
| ७ | नंदूरबार १ १ १ १ 8 
८ | जळगाव १ १ १ १ 8 
९ | जालना १ १ १ १ ४ 
| a0 | परभणी q q 2 १ 4 
| a9 | हिंगोली १ १ र 
१२ | बीड १ १ 
१३ «| नांदेड q q 2 q 4 
| ay | बुलढाणा १ १ १ १ ४ 
१५ । अकोला १ १ 
१६ | वाशिम १ १ १ १ 8 
| १७ | अमरावती १ १ २ 
१८ | यवतमाळ १ २ १ १ 4 
१९ | नागपूर १ १ २ 
२० | भंडारा q q q q 8 
२१ | गोंदिया १ १ १ १ 8 
२२ । चंद्रपूर १ २ q q 4 
२३ | गडचिरोली १ २ १ १ 4 
क an q १ १ १ २ १ २ २ २ २ १5 
औरंगाबाद 
२५ | नियोजन विभाग १ १ २ 
एकूणपदे | a | १ | १६ | a | २३ | १ | २३ २५ | २ ॥२ tile 


